परिवहन आयुक्त कार्यालयातील दोन वाहनांचा विमा 
खर्चास शासनाची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२२२/प्र.क्र.५७/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२२. 
वाचा :- 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हिआर-०४१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ दि.२५/०२/२०२१. 
२) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/वाहनविमा/का.१०/२०२१/ 
जा.क्र.१४६५१, दि.०३/१२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 
परिवहन आयुक्‍त कार्यालयातील वाहन क्र. ॥॥1०४८३६४७७ व ॥॥-०४८-१६४७६ या दोन नविन 
इंटरसेप्टर वाहनांचा सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता विमा काढण्याच्या खर्चास शासनाची प्रशासकीय व 


वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 

परिवहन आयुक्‍त कार्यालयातील वाहन क्र. ॥॥-०४॥३६४७७ व ॥॥-०४५३६४७६ या दोन नविन 
इंटरसेप्टर वाहनांचा सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता विमा हप्त्याच्या रु.१,१२,३०६/- (अक्षरी रुपये एक 
लाख बारा हजार तीनशे सहा फक्त) (प्रती वाहन रु. ५६,१५३/-) इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. "बी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २०४१ वाहनांवरील कर ००, ००१, 
संचालन व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१) (09) आस्थापना-परिवहन आयुक्‍त (अनिवार्य) (२०४१ ००१८)- 
१३ कार्यालयीन खर्च" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२१-२२ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग-२, 
अ.क्र. १, नियम क्र. २ व ७ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२२२/प्र.क्र.५७/परि-४ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९११३२१३४४२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
LANGHI BHARAT R - 


Di 


(भरत रा. लांधी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3. मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई /नागपूर. 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


